मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
मंडळ, औरंगाबाद या पदावरील श्री.अनिस शोख, 
यांची नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का-४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२२. 


वाचा: १) शासन अधिसूचना, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का.४, 
दिनांक १९.०३.२०२१ 
२) शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का-४, 
दिनांक १९.०३.२०२१ 
3) श्री. अनिस शेख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ यांचा दिनांक 
२६.०६.२०२२ रोजीचा राजीनामा 


शासन निर्णय 

वक्फ अधिनियम, १९९५ च्या HSA 23 Helles उप कलम (7 तसेच महाराष्ट्र वक्फ नियम, 2022 या 
मधील नियम क्रमांक १३ येथील तरतुदींअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शाक्‍तींचा वापर करुन श्री.अनिस 
शेख यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ म्हणून संदर्भाधिन दिनांक १९.०३.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली नियुक्ती याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 
२.  श्री.अनिस शोख यांनी उपरोल्लेखित पदाचा कार्यभार तात्काळ सोडावा. 
३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/"/५/.॥१8॥॥७५॥[॥9.9०५९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०६२७१७३५३३२०१४ असा आहे. हे आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. याबाबतची अधिसूचना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHARANI 1... 
UTTAM PATIL 


‘Maharashtra, 

}20E82DC7 14DA83856D0A35267 1BOEZA 
A042B, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
11:26:28 +05'30" 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


-O 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, अल्पसंख्यांक विभाग यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री, अल्पसंख्यांक विभाग यांचे खाजगी सचिव 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 


>) 


AN 
>> > <:<.> वट 


oe 


शासन निर्णय क्रमांकः वक्फ २०१६/प्र.क्र.१९७/का-४, 


मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) महालेखापाल (9/2), लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
११) महालेखापाल (9/2), लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१२) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद 
१३) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१४) सर्व जिल्हाधिकारी 
१५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ, औरंगाबाद 
१६) कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
१७ श्री.अनिस शोख, सेवानिवृत्त उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, (टपालाने) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


GSM ८: 
SS SE AO SI 


an 


१८) उप सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

१९) मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२०) मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२१) सर्व अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२२) सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२३) निवड नस्ती 

२४) कार्यासन-४, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


